सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन या संगणक 
प्रणाली करिता State Scheme Manager व 
First Level Agency घोषित करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१३४(भाग-१)/साशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ११ सप्टेंबर, २०१८ 
वाचा :- (१) वित्त विभागाचे अ.शा. पत्र क्र. संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.२९/कोषा-५ दिनांक 
१७-१०-२०१६ चे पत्र 
(२) वित्त विभागाचे क्र. संकीर्ण1-२०१७/प्र.क्र. ११/कोषा प्रशा-४ दिनांक ९-६-२०१७ चे पत्र 
(३) सह संचालक (सुधारणा) संचालनालय लेखा व कोषागारे, मुंबई यांचे क्र संलको- 
पीएफएमएस नस्ती क्र.२/५८ दिनांक १२-०७-२०१७ चे पत्र 
(8) Sea व तंत्र शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.१३४/साशि-१ 
दि.२७ जुले,२०१७ 


प्रस्तावना :- 

शासनाच्या धोरणानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या केद्र पुरस्कृत योजना व क्रेंद्र सहाय्यीत 
योजनाकरिता सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS) या पध्दतीचा अवलंब करण्याचे निश्चित 
करण्यात आले आहे. सदर प्रणालीच्या अमंलबजावणीकरिता PFMS team च्या मार्गदर्शना नुसार 
फक्त राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानांतर्गत अशासकीय संस्थांना सहायक अनुदान (२२०२ आय२६३) 
या योजनेकरीता नोडल अधिकारी, State Scheme Manager (SSM) व First Level Agency dt 
घोषणा संदर्भ क्रमांक ४ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. यातील श्री. पा.म. ताकटे, 
तत्कालिन,उपसचिव अर्थसंकल्प , नोडल अधिकारी सेवानिवृत्त झाळे आहेत. त्यांचे जागी नवीन 
अधिकारी यांची नियुक्‍ती झाली आहे. सबब,नव्याने नियुक्‍ती झालेल्या अधिकारी यांची नियुक्‍ती करणे 
आवश्‍यक आहे. तसेच यापुढेही संबधित एखादा अधिकारी सेवानिवृत्त झाळा किंवा संबंधित 
अधिकाऱ्याची बदली झाल्यास सदर शासन निर्णय पुन्हा पुन्हा निर्गमित करावा लागेल. सदरची 
पुर्नःवृत्ती टाळण्यासाठी तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या सर्वच केंद्र पुरस्कृत योजना व क्रेंद्र 
सहाय्यीत योजनाकरिता State Scheme Manager (SSM) व First Level Agency पदनामान्वये 
घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यानुषंगाने संदर्भ क्रमांक ४ चा शासन निर्णय 
अधिक्रमीत करुन शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन प्रणालीच्या (PFMS) अमंलबजावणीकरिता एक नोडल 
अधिकारी, प्रत्येक केंद पुरस्कृत व केंद्र सहाय्यीत योजनांकरिता State Scheme Manager (SSM) व 
First Level Agency घोषित करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. या अनुषंगाने उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत व केंद्र सहाय्यीत योजनांकरिता उपसचिव /सह सचिव अर्थसंकल्प यांना 
विभागाने नोडल अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच खाली नमूद केल्यानुसार 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१३४(भाग-१)/साशि-१ 


योजनांसाठी State Scheme Manager (SSM) User व First Level Agency घोषित करण्यात येत 


आहेत :- 
अ.क्र. | योजनेचे नाव व सांकेतांक क्रमांक | State Scheme Manager __| First Level Agency 
(SSM) 

7 , | राष्ट्रीय उच्चतर Biet| we सचिव/उप सचिव, अवर सचिव / कक्ष 
अभियानांतर्गत snarl | विद्यापिठ शिक्षण (विशि-३) अधिकारी (विशि-३) 
संस्थांना सहायक अनुदान 
(२२०२ आय२६३) 

२. । अल्पसंख्यांक समाजातील | सह  सचिव/उप सचिव, अवर सचिव / कक्ष 
मुलांसाठी मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती महाविद्यालय शिक्षण (मशि-३) | अधिकारी (मशि-३) 
योजना (२२०२ ई७७८) 

३. । राष्ट्रीय सेवा योजना we सचिव/उप सचिव, | अवर सचिव / कक्ष 
(२२५१ ०६८८) सामाजिक शिक्षण (साशि-७ । अधिकारी (साशि-७) 

४. । कौशल्य विकास कार्यक्रमाअंतर्गत | सह सचिव/उप सचिव, अवर सचिव / कक्ष 
तंत्रनिकेतन शिकणाऱ्या मुलींसाठी | तंत्र शिक्षण (तांशि-३) अधिकारी (तांशि-३) 
वसतीगृह बांधणे (४२०२ ६१९३) 

५. । विद्यमान तंत्रनिकेतनांचा दर्जा | सह सचिव/उप सचिव, अवर सचिव / कक्ष 
सुधारणे (२२०३ ३१६६) तंत्र शिक्षण (तांशि-३ ) अधिकारी (तांशि-३) 

६. । अविकसित जिल्ह्यामध्ये नवीन | सह सचिव/उप सचिव, अवर सचिव / कक्ष 
शासकीय तंत्रनिकेतन संस्था | तंत्र शिक्षण (तांशि-३) अधिकारी (तांशि-३) 
स्थापन करणे (४२०२६१८४) 

७. । तंत्रनिकेतनामार्फत सामूहिक | सह सचिव/उप सचिव, अवर सचिव / कक्ष 


विकास (२२०३३११२) 


तंत्र शिक्षण (तांशि-३) 


अधिकारी (तांशि-३) 


नोडल अधिकारी:- नोडल अधिकारी हे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजना व केंद्र 


सहाय्यीत योजनांकरिता सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीच्या समन्वयाचे काम करतील. 
State Scheme Manager (SSM):- State Scheme Manager (SSM) यांनी प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत 


योजना राबविण्यासाठी राज्य स्तरावर First Level Agency निर्माण करुन त्यांचा प्रशासक म्हणून 


त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या अधिकारी यांची नेमणूक करावयाची आहे. 
First Level Agency :- उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या निधी वितरणाच्या कार्यप्रणालीनुसार Second 
Level Agency निर्माण करण्याची / आवश्‍यकतेनुसार बदळ करण्याची जबाबदारी First Level 
Agency च्या प्रशासकाची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१३४(भाग-१)/साशि-१ 


Second Level Agency:- संबंधित संस्थेचे प्रशासकीय प्रमुख Second Level Agency चे प्रशासक 
राहतील. Second Level Agency च्या प्रशासकांनी PFMS प्रणाळीमार्फतच पुरवठादार / लाभार्थी 
इत्यादींना थेट संबंधितांच्या बँक खात्यात रक्कमा प्रदान करणे आवश्‍यक राहील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९१११५४५०७४९०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dattatraya Rambhau Kahar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


D a tt a t r a y a ou=Higher And Technical Education Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=bc29789a0057acb8ed 170e1748553c17db3 


R a mM b h a 1 Ka h a r ण याचि! fcac, cn=Dattatraya 


Date: 2018.09.11 15:49:17 +05'30' 


(द.रा.कहार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३. संचालक, तंत्र शिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. विशेष कार्य अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, मुंबई 

५. राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जागतिक व्यापार केंद्र,१८ वा 
मजला,कफ परेड, कुलाबा, मुंबई 

६. संचालक (लेखा व कोषागारे), मुंबई 

७. सह संचालक (सुधारणा)(>5॥॥8), संचालनालय लेखा व कोषागारे,नवीन प्रशासन 
भवन, ५ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई 

८. सर्व सह सचिव/उप सचिव/ अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (कोषा-४), मंत्रालय, मुंबई 

१०.तज्ञ वरिष्ठ वित्तिय सल्लागार, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

११.सहाय्यक राज्य नोडल अधिकारी, पीएफएमएस 

१२.निवड नस्ती (साशि-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


